अहमदनगर 


जिल्ह्यातील 


अकोले 


तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण 
मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१०७/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक- ०६ नोव्हेंबर, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र./साबांप्राविना/प्रआ/दर्जोन्नरत/अहमदनगर/१४११/२०२०, दि.२२/०६/२०२०. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते प्रमुख, जिल्हा 


मार्ग म्हणून CoAT करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर विचारात घेता, 


सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव 


विचारात घेऊन अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्‍यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात 


येत आहेत. 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची =| नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी) 

॥्‌ प्रजिमा-१६ पासुन कोकणेवाडी | इतर जिल्हा मार्ग | (0/00 ते ११/२००) | २०.२०० कि.मी. | प्रमुख जिल्हा 
वैतागवाडी तिरडे ते पाचपट्टी | १९ ११.२०० कि.मी. मार्ग-२११ 
सोमण rergtit निल्हा हद ते इतर जिल्हा मार्ग - | (०/००ते ९/००) 
प्रजिमा -१६ ला मिळणारा रस्ता. 8 की 

ओव्हरलप लांबी -३.७०० कि.मी. 
एकूण २०.२०० कि.मी 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील अहमदनगर जिल्ह्यातील प्रमुख 


जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २०.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४५९२.७६५ + २०.२००) म्हणजेच ४६१२.९६५ कि.मी. इतकी व इतर मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 


२०.२०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (३५३२.१७० - २०.२००) म्हणजेच ३५११.९७० कि.मी. 


इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.१०७/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३११०७१२४०३३८२१८ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
G A N Pp AT DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3021 bf955fefd7 1 ffad5dd7c97769147f19a 


S AN DI Pp AN ca6383a12fed6cff4849d78e224a, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCA 
OE9FOD137FEABOBBCB16CACF2D44087E8A76, 
KAC H A R E cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 2023.11.08 13:00:08 +05'30' 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 VAT रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अहमदनगर. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2oo9-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर 
करावा.) 

प्रत :- 
१) जिल्हाधिकारी, अहमदनगर. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, अहमदनगर. 
३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अहमदनगर. 
४) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५)रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
) 
) 


६) रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
७) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


